आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत भारत 
सरकार aster शिष्यवृत्ती 
योजनेअंतर्गत निधी वितरण. 
(लेखाशिर्ष २२२५ २२८२) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र. क्र. ०२/कार्यासन-०६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ / अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३. 
२) आदिवासी विकास विभाग, शा.नि. क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्या-६, दि.१२.०१.२०२३. 
३) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र. बजेट-१८२२/प्र.क्र.९०/कार्या-१२. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरीता मागणी क्र.टी-५, २२२५ 


अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण केंद्र पुरस्कृत 


योजना (02) (०९) भारत सरकार मेंट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (२२२५ २२८२), ३४-शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने 


याकरीता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला रु.९०२६.८५१२४ लाख इतका निधी सन २०२२-२३ च्या 


अर्थसंकल्पित तरतुदींतून वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत वित्त विभागास संदर्भाधीन क्र.३ 


येथील प्रस्तावान्वये विनंती करण्यात आली होती. सदर प्रस्तावावर वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस 


अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित 


जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत भारत 


सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत प्रलंबित अर्जावरील शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी सन 


२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पित तरतुदींमधून वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधी वितरण 


मर्यादेत खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र. 9.02 / कार्यासन.६ 


(लाखात.रु) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२२-२३ सदर शा.नि. अन्वये 
करीता वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पीत निधी असलेला निधी 
a a 2 ३ 1 ४ & 

HA पुरस्कृत योजना - | 22x IAC2Q_=| ३४, शिष्यवृत्ती व ३००००.०० ९०२६.८५१२४ 
भारत सरकार मेंट्रिकोत्तर विद्यावेतने 
शिष्यवृत्ती 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.९०२६.८५१२४ लाख (अक्षरी रुपये नव्वद कोटी सव्वीस लाख पंच्याऐंशी 
हजार एकशे चोवीस) इतका निधी योजनेचे नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन परिपत्रकांतील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 

४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशीर्षनिहाय/ 
sisters शिष्यवृत्ती अदा करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याचा तपशील, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील 
निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.८६-२०२३/व्यय-१४, 
दि.०७.०२.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०२१५१३१४४९३५२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KIRAN 


KISANRAO 
PAWAR 
(किरण कि.पवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती 


co Av AD -O 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ / प्र. 9.02 / कार्यासन.६ 


५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा//(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

८. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११.सर्व सह सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१२. कक्ष अधिकारी (का-१२), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


